राज्यातील महाविद्यालयांत आपले सरकार 
सेवा केंद्र सुरु करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१७२४/प्र.क्र.४५/मावतं 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
दिनांक - २० ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ : 9) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मातंसं-१७१६/प्र.क्र.५१७/३९, दि.१९.०१.२०१८ 
2) शासनाचे समक्रमांकाचे दि.३१.०७.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : - 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाच्या CSC २.० योजनेंतर्गत आपले 
सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या असून, सदर आपले 
सरकार सेवा केंद्राचे स्थापन, सनियंत्रण व प्रशासकीय नियंत्रण जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविले आहे. 
तसेच महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याचे शौक्षणिक दाखले सुलभतेने उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन क्र.२ 
येथील पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील १० तालुक्यामधील १५ महाविद्यालयांत प्रायोगिक तत्वावर आपले 
सरकार सेवा केंद्र सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

शासनाचा सदर निर्णय हा राज्यामध्ये अतिशय लोकप्रिय झालेला असून, अशा प्रकारे महाविद्यालयांत 
आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करण्याबाबत राज्यातील इतर ठिकाणांवरुनही मागणी असल्याचे शासनाच्या 
निदर्शनास आले आहे. यास्तव, सदर निर्णय राज्यभर लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील ज्या ज्या महाविद्यालयांकडून आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करण्याबाबतची मागणी 
करण्यात येईल, त्या त्या महाविद्यालयांना उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१९.०१.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीस अनुसरुन आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

महाविद्यालयातील आपले सरकार सेवा केंद्रास मंजूरी देतांना संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित 
जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. तसेच सदरील कार्यवाही करतांना 
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्या. ([महाआयटी), मुंबई यांचेशी तांत्रिक सहाय्याकरीता समन्वय 
साधावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०८२०१२०४३१८६०७ असा आहे. हा BATS 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUDAM EKNATH 
ANDHALE 


(सुदाम आंधळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१७२४/प्र.क्र.४५/मावतं 


४) सर्व मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
५) मा.विधानपरिषद सभापती, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
६) मा.विधानसभा अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
) प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ शाखा) मुंबई, 
११) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा) मुंबई, 
१२) प्रबंधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
महालेखापाल 9/2 लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 
सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर, 
सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
सर्व नगरपालिका/परिषदांचे मुख्याधिकारी, 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव,महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण,मुंबई, 
मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
निवडनस्ती, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या-३९(मावतं). 


१४5 
१५ 
१६ 
१७ 
पेट 


23 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 


Ee) 
ee wswvaeeoeoeveroelrerelU SC DCC SO SSE SO SI SD el Ce 


पृष्ठ २ पैकी २ 


